मुख्य वनसंरक्षक (मुल्यांकन) व 
उपवनसंरक्षक, मुल्यांकन विभाग यांच्या 
कार्यालयातील ३५ अस्थायी पदे दिनांक 
०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५८/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०२३ 
वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.३६ (२२-२३)/२१५, दि.३१.०१.२०२३. 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६२/फ-४, दि.२६.०९.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
मुख्य वनसंरक्षक (मुल्यांकन) व उपवनसंरक्षक, मुल्यांकन विभाग यांच्या कार्यालयातील ६ 


राजपत्रित व २९ अराजपत्रित SA एकूण ३५ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 
पर्यत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

२. मुख्य वनसंरक्षक (मुल्यांकन) व उपवनसंरक्षक, मुल्यांकन विभाग यांच्या कार्यालयातील ३५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये 
शासनास सादर केला आहे. 

3. उक्त परिस्थितीत मुख्य वनसंरक्षक (मुल्यांकन) व उपवनसंरक्षक, मुल्यांकन विभाग यांच्या 
कार्यालयातील ३५ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ मधील अटी व शार्तीच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून 


देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५८/फ-४ 


8. 


सदरहू पदावर होणारा खर्च हा GST नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


टु. 
दि.०८ 


६. 


मुख्य वनसंरक्षक (मुल्यांकन) यांच्या कार्यालयातील पदे 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (०१)(०२) प्रादेशिक संरक्षक वेतन (२४०६ -०४२-०१) 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


02.2023 मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०३२०२०१४५८७६१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


:- विवरणपत्र "अ' VINAYAK ५-॥5९॥७ 2 
JAKHALEKAR 


(वि. ह. जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (मुल्यांकन), नागपूर. 

उपवनसंरक्षक/विभागीय वन अधिकारी नागपूर/यवतमाळ/चंद्रपूर/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद. 
ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५८/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५८/फ-४, 


दि.२०.०३.२०२३ 
विवरणपत्र "अ' 


मुख्य वनसंरक्षक (मुल्यांकन) व उपवनसंरक्षक, मुल्यांकन विभाग यांच्या कार्यालयातील २०२३-२४ मध्ये 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यत पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित ३५ 


अस्थायी पदांची यादी 


अ. | पदांचे नाव 


ज्या शासकीय आदेशान्वये 
निर्माण केली त्या आदेशाचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


स्तंभ क्रमांक 3 मधील पद/पदे 


शा.न.म.व.व.वि.क्र.एफडीएम- 
१८८०/१/फ-२ fe: 
२९.८.१९८३ 
शा.नि.क्र.एफडीएम- 
१५१८७७/१/फ-२, दि.६.२.८६ 


(शि णि 
| 
वाहनचाळक | 


शा.नि.क्र.एफडीएम 
१०८०/१/फ-२ दि.२९.८.१९८३ 
शा.नि.क्र. एफडीएम 
२९६६/१०१/२९/झेड 

दि. ९.५.१९६७ 
शा.नि.क्र.एफडीएम- 
२९६६/१०१/२९/झेड 

दि. ९.५.१९६७ 
शा.नि.क्र.एफटीएम- 


१८८०/१/फ-२ दि.२९.८.१९८३ 


REKKEKERERERERER 


शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६२/फ-४, 
दि.२६.०९.२०२२ 
शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६२/फ-४, 
दि.२६.०९.२०२२ 
शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६२/फ-४, 
दि.२६.०९.२०२२ 
शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६२/फ-४, 
दि.२६.०९.२०२२ 
शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६२/फ-४, 
दि.२६.०९.२०२२ 
शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६२/फ-४, 
दि.२६.०९.२०२२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


२०२२-२३ यावर्षी ज्या शासकीय 
आदेशान्वये पुढे चाळू ठेवली 
होती त्याचा क्रमांक आणि दिनांक 


